वाचा- 


प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय 
सेवा गट-अ, पदावर (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन-रु.४६००) (सरळसेवा भरती ) नियुक्ती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१९१८/प्र.क्र.२६२/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: १० जानेवारी, २०१९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.४१(१)(२)(६५/४८९/१५-अ, दि.३० नोव्हेंबर, २०१८ 


शासननिर्णय - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये श्री.अशोक बाजीराव गिरवले यांची प्रशासकीय 


अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ, पदावर नेमणूकीसाठी शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार 
श्री.गिरवले यांना कृषि विभागातील प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ, पदावर 
(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-रु.४६००) मधील पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण 
शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम-९ (४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ 


तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
२. अधिकाऱ्याचे नाव व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 
अ. क्र. | उमेदवारांचे नांव व पद पदस्थापनेचे ठिकाण 
हि . _ श्री.अशोक बाजीराव गिरवले, कृषि आयुक्तालय, पुणे (रिक्‍त पदी) 
प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि 
प्रशासकीय सेवा गट-अ 
३. वरील उमेदवाराची नियुक्‍ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या व 


खालील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल. 


१) 


२) 


३) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

वरील उमेदवाराने त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन १ महिन्याच्या आत रुजू 
व्हावयाचे आहे. या कालावधीत नियुक्ती स्वीकारली नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या स्पर्धा 
परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता या 
विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. काही अपरिहार्य कारणास्तव 
त्यांना रुजू होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास तसे सकारण लेखी कळवून मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. 
उपरोक्तप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या 
जाणा-या विभागीय परिक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परीक्षा तसेच विहित 


शासन निर्णय क्रमांकःकृषिआ-१९१८/प्र.क्र.२६२/१६ओ 


नियमानुसार विभागांतर्गत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा कालावधीच्या २ वर्षांच्या 
विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवश्‍यक राहतील. 

8) परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्यांची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ ती कोणतीही पुर्व 
सूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

५) उपरोक्‍त उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनास किमान 
१ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पूर्वसूचनेऐवजी १ महिन्याचे वेतन शासनाकडे भरणा करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी शासनाकडूनही अशी एक महिन्याची 
पूर्वसूचना संबंधित अधिका-यास दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवा नियमांचा भंग इ.कारणासाठी सेवा समाप्त 
करताना वरील उमेदवारांना नोटीस देण्याचे शासनास बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम यानंतर 
वेळोवेळी होणाऱ्या नियमातील बदलांच्या अधीन राहतील. 

६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो-२०१५/ (NPS)/ 
प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.६.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवळी करण्यात आलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार १ 
नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती होईल त्यांना 
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) म्हणजेच सध्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) 
लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्त 
उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत 
असतील, त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र. अनियो-१००६/८७/सेवा दि.१२.१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या 
अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह 
निधी योजना लागू राहतील. 

७) वरील उमेदवार सेवेत हजर झालेबाबतचा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १ यांनी शासनास 

तात्काळ सादर करावा. 

वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल 

वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 

९) वरीलप्रमाणे नेमणुक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास पाठविण्याबाबतची 
व्यवस्था आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 

qo) सा.प्र.वि. अधिसूचना दि.२८.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार सरळसेवेने नियुक्तीसाठी 
महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर विभागीय संवर्ग व विभागीय संवर्ग 
वाटप नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना विभागीय संवर्ग वाटप 
करण्यात आले आहेत. सदर अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार गट-अ संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना 
वाटप झालेल्या विभागीय संवर्गात किमान सहा वर्षे इतका कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 
त्याअनुषंगाने उपरोक्‍त उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागीय संवर्गात सहा वर्षे सेवा करणे 
आव्यक राहील. 


८ 


चन“ 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृषिआ-१९१८/प्र.क्र.२६२/१६ओ 


११) उपरोक्त नमूद अटी व aiid तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांची राहील. तसेच उपरोक्त परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम तसेच 
इतर सर्व महत्वाचे सेवाविषयक नियम त्यांना ज्ञात करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि) यांनी करावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१७१६३०५१०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


bs ck DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
(1 g [ | V a aa) h aj | ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e5 
72d4190f9709a817f51, 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf 
h a p a e 340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2019.01.10 17:26:02 +05'30' 


(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि) / मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


. उप सचिव (आस्थापना) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे / संचालक, महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 


७. संचालक, डॉ.यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 


. संचालक, वनामती/रामेती, नागपूर 


९. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 


१०, 


११ 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 


ud विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 


सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ) ८, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ) 
संबंधित उमेदवार/निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ$पैकी३ 


